सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य सेवा 
आयुकक्‍तालयांर्गत कार्ययत गट-क व गट-ड 
संवर्गाकरीता नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निप्राधिकारी-२०२१/प्र.क्र.६१३ /सेवा-५ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.निप्राधिकारी-२०२१/प्र.क्र.६१३/सेवा-५, 
दि.१६.०२.२०२४ 


शासन निर्णय- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत गट-क व 
गट-ड संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक पदांसाठीचे नियुक्‍ती प्राधिकारी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
घोषित करण्यात आले आहेत. आता, प्रशासकीय कारणास्तव सदर झासन निर्णयात सुधारणा करुन 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहे:- 


क्र. नियुक्ती प्राधिकारी संवर्ग गट-क व ड) 

णि उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई | संचालक (१) आरोग्य सेवा, मुंबई कार्यालयातील 
मंडळ, ठाणे. तांत्रिक व अतांत्रिक पदे. 

२ | उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे । संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालयातील 
मंडळ, पुणे. तांत्रिक व अतांत्रिक पदे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१२१५४७३३७९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL MAHADEV ® 7 
KUMERIYE ळेती cen 
(अनिल कुमेरीये) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मुंबई. 


शासन निर्णय निप्राधिकारी-२०२१/प्र.क्र.६१३/सेवा-५ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. विरोधीपक्ष नेता/विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन मुंबई. 

५. मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८.मा.प्रबंधक, मुळ शाखा/अपील शाखा मा. उच्च न्यायालय खांडपीठ मुंबई/औरंगाबाद/ 
नागपूर. 

९. मा. प्रबंधक मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 

१०. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

११. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१२. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/नागपूर. 

१५. सर्व विभागीय आयुक्त . 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२०. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

२१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) . 

२२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

२३. सहायक संचालक आरोग्य सेवा (सवी. 

२४. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी. 

२५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

२६. जिल्हा हिवताप अधिकारी (सवी. 

२७. मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 

२८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

२९. सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

३०. सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

३१. निवड नस्ती (सेवा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


